दिव्यांग अधिनियम २०१६ अनुसार शासन सेवेतील 
पदांवर शारीरिकद्ृष्टया दिव्यांग व्यक्तींसाठी ४ 
टक्‍के आरक्षण विहित करणे व आरक्षण 
अमंलबजावणीची कार्यपध्दती...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादामकामा रोड 

दिनांक - २९ मे, २०१९ 
वाचा :- (१ शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही १०७७/३५७६/१४३३/१६-अ, दिनांक २३ मे,१९७८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही १०८१/प्र.क्र.१५/९९/१६-अ, दिनांक ७ सप्टेंबर, १९८२ 
३) शासन निर्णय समाजकल्याण, संसकृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्रमांक इडीडी १०९० 

२२५९२/सिआर ४००/सुधार-२, दिनांक १९ ऑगस्ट, १९९२ 
(8) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक बीसीसी-१०९७/सीआर-२/९७/१६-ब, 
दिनांक १६ ऑगस्ट, १९९७ 

(५) शासन परिपक क्रमांक एसआरव्ही-१०९७/प्र. क्र. १२/९७/१६-अ दिनांक ०२ मे, १९९८ 
(६) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक न्याय-२००७/प्र.क्र.१०३८(भाग ३)/१६-अ, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर, २००७ 
(७ दिव्यांगांचे अधिकार अधिनियम २०१६, दिनांक २८ डिसेंबर, २०१६ 
(८) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची दिनांक १५ जून, २०१७ ची अधिसूचना 
(९) केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे कार्यालयीन आदेशा क्रमांक ३६०३५/०२/२०१७ 
(आस्था), दिनांक १५ जानेवारी, २०१८ 


—~  — 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाच्या अपंग व्यक्‍ती ( समान संधी संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ च्या 
कलम ३२ व ३३ मधील तरतुदीनुसार अपंग व्यक्‍तींना शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी गट अ ते ड मधील 
पदावर नियुक्तीसाठी 3% आरक्षण दिनांक २ मे, १९९८ च्या परिपत्रकान्वये विहित करण्यात आलेले आहे. 
तसेच केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने दिनांक २०.११.१९८९ च्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये 
अपंगासाठी गट क व ड च्या सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदावर पदोन्नतीसाठी 3% आरक्षण लागू करण्यात 
आले होते. केंद्र शासनाने दिव्यांग व्यक्‍ती अधिनियम २०१६ पारित केला असून अपंग व्यक्‍ती ( समान संधी 
संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ व्यपगत झाला आहे. दिनांक १५.६.२०१७ रोजीच्या 
अधिसूचनेव्दारे दिव्यांग व्यक्‍तींचे अधिकार अधिनियम, २०१६ अंमलात आणलेले आहे. केंद्र शासनाने 
दिनांक १५/०१/२०१८ च्या कार्यालयीन आदेझान्वये दिव्यांगाच्या १) अंध/अल्पद्ृष्टी २) कर्णबधीरता 
अथवा ऐकु येण्यातील दुर्बलता ३) अस्थीव्यंगता / मेंदुचा पक्षघात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्‍त 
(leprosy cured) / शारीरिक वाढ खुंटणे (dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (लंत attack victims)/ 
स्नायुविकृती (muscular dystrophy) ४) स्वमग्नता (५५॥॥॥))/मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची 
कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (specific learning 
disability)/AMRI आजार (mental illness) 4) वरील १ ते ४ मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ 


एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणारे start विविध ५ प्रकारांसाठी ४ % आरक्षण विहित केलेले 


आहे. 


मंत्रिमंडळाने दिव्यांग व्यक्‍तींसाठींच्या महाराष्ट्र राज्य धोरणास मान्यता दिली असून त्यामध्ये 
दिव्यांग व्यक्‍ती अधिकार कायदा २०१६ अनुसार दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या सेवेतील आरक्षणाचा 
समावेश आहे. त्यानुसार शासन प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. दिव्यांग अधिनियम २०१६ मधील तरतुदींनुसार विहित प्रमाणात दिव्यांगत्व असणाऱ्या 
व्यक्‍तींना पद आणि सेवेमध्ये आरक्षणासंदर्भात कलम २ () मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे, दिव्यांग 
व्यक्तींसाठी शासन सेवेत प्रवेशासाठी दिव्यांगांच्या खाली नमूद करण्यात आलेल्या पाच गटापैकी गट 
अ, ब, क साठी प्रत्येकी १% तसेच गट ड व इ साठी १% या प्रमाणे ४% आरक्षण विहित करण्यात 
येत आहे. सरळसेवा भरतीमध्ये विहित दिव्यांगत्व असणाऱ्या सर्व संवर्गासाठी रिक्‍त पदाच्या ४% पदे 
दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी आरक्षित ठेवण्यात यावीत. 


BH) अंध /अल्पद्ृष्टी 


ब) कर्णबधीरता अथवा ऐकु येण्यातील दुर्बलता 


क) अस्थीव्यंगता / मेंदुचा पक्षघात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्‍त (leprosy cured) / शारीरिक 
वाढ खुंटणे (dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (वलंत attack victims)/ स्नायु विकृती (muscular 
dystrophy) 


ड) स्वमग्नता (Autism)/Aageal किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / 
विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (specific learning disability)/ATaRT आजार (mental illness) 


इ) वरील अते ड मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणाऱ्यासाठी 
त्यांचेसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदावर 


२. पदांची गणना :- गट कव गट ड मधील पदांची गणना करतांना, त्या भरती वर्षातील त्या त्या 
गटातील सर्व संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांच्या संख्येवर निश्चित करावी. असे 
करतांना त्या त्या गटातील दिव्यांगासाठी एकाच आस्थापनेतील सुनिश्चित करण्यात आलेल्या 
संवर्गातील रिक्‍त पदे व सुनिश्चित न करण्यात आलेल्या संवर्गातील रिक्‍त पदे विचारात घेण्यात 
यावीत. परंतु जेव्हा सुनिश्चित न करण्यात आलेल्या संवर्गातील पदांची संख्या मोठी राहील अशा वेळी 
ज्या संवर्गाची पद संख्या व रिक्‍त पदे कमी आहेत असा संवर्ग आरक्षणाची पदे निश्चित करण्यासाठी 
विचारात घ्यावा. गट क संवर्गातील तीन विविध पदनाम असलेल्या पदावर पदभरती करावयाची 
असल्यास त्यातील एक पद अपंगासाठी सुनिश्चित नसल्यास vad पदातील रिक्‍त पदावरील 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ 


आरक्षणाची ४% पदे अन्य दोन संवर्गात घेण्यात यावीत.उदाहरणार्थ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक व 
वनपाल SAA तीन पदावर पद भरती करतांना वनपाल पद सुनिश्चित नसल्यास, वनपाल या संवर्गाची 
रिक्‍त पदाची संख्या अन्य दोन संवर्गापेक्षा मोठी असल्यास उर्वरित दोन संवर्गातील ज्या पदाची रिक्‍त 
पदाची संख्या कमी असेल त्या संवर्गाची पदे दिव्यांग आरक्षणाची पदे निश्चित करण्यासाठी विचारात 
घेण्यात यावी. असे करत असताना विहित आरक्षणाचे प्रमाण ओलांडले जाईल. भरतीसाठी ७ रिक्‍त 
पदे उपलब्ध होत असल्यास त्यातील १ पद दिव्यांगासाठी आरक्षित करावे. ७ पेक्षा जास्त पदे 
भरतीसाठी उपलब्ध होत असल्यास विहित आरक्षणाप्रमाणे पद गणना करावी. 


विहित दिव्यांगत्व असणाऱ्या व्यक्तींसाठी गट “अ” व “ब” च्या सरळसेवेच्या कोट्यातील 
पदासाठी आरक्षणाची पदे निश्चित करतांना त्या-त्या संवर्गासाठी विहित केलेल्या प्रमाणात रिक्‍त 
पदावर गणना करण्यात यावी. 


तसेच एखाद्या संवर्गात / गटात दिव्यांगत्वाच्या सर्व प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केळी असली 
किंवा कमी प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केळी असली तरी जेवढ्या प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केली 
आहेत त्यासाठीचे एकूण आरक्षण ४ % एवढेच (सरळ सेवेच्या कोट्यातील पदांवर) राहील. कमी 
प्रकारासाठी पदे सुनिश्चित केली म्हणून आरक्षणाचे एकूण प्रमाण कमी करण्यात येणार नाही. 


३. पद सुनिश्चितीकरणास अपवाद :- उपरोक्त तरतुदीनुसार एखादया विभागातील पद आरक्षित 
करणे शक्‍य होणार नसल्यास याबाबतीत सूट देण्याबाबतच्या तरतुदी दिव्यांग अधिनियमाच्या कलम 
३४ मध्ये नमूद केलेल्या आहेत. त्यानुसार एखाद्या शासकीय विभागास वा आस्थापनेस अथवा संवर्गास 
त्या पदाच्या कामाचे स्वरुप व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन दिव्यांग व्यक्तीसाठी पद 
(सुनिश्चितीकरणातून) आरक्षणातून आस्थापनेवरील सर्व संवर्गासाठी किंवा काही संवर्गासाठी सूट 
घ्यावयाची असल्यास तसा प्रस्ताव संपूर्ण समर्थनासह व अपंग आयुक्‍त यांच्या शिफारशींसह संबंधीत 
प्रशासकीय विभागाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या सहमतीने संयुक्तिक आदेश 
निर्गमित करावेत. तसेच यापूर्वी अपवाद करण्यात आलेल्या संवर्गासाठी / पदांसाठी पुन:श्च मान्यतेची 
आवर्यकता राहणार नाही. 


४. अनारक्षित पदावर दिव्यांग व्यक्तींची नियुक्‍ती :- दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या 
पदावर दिव्यांग व्यक्‍तीस गुणवत्तेच्या आधारावर निवडीस पात्र ठरत असल्यास व त्यांचेसाठी पद 
आरक्षित नसले तरी नियुक्तीसाठी अपात्र ठरविता येणार नाही. जर दिव्यांग उमेदवारांची इतर 
उमेदवारांप्रमाणेच व प्रचलित नियमाप्रमाणे दिव्यांग उमेदवारांना देण्यात आलेल्या सवलतीचा लाभ 
न घेता एखाद्या पदावर निवड झाळी असेल अशा उमेदवारांची गणना दिव्यांगासाठी आरक्षित जागेवर 
करण्यात येऊ नये व दिव्यांगासाठी आरक्षित पदे / पद इतर दिव्यांग उमेदवारांमधून भरण्यात यावीत. 


प. दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र - दिव्यांगाचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या व्यक्‍तीने सक्षम प्राधिकाऱ्याचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. निवड प्रक्रीये दरम्यान अथवा नियुक्तीच्या दरम्यान उक्त 
पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ 


प्रमाणपत्राची तपासणी / फेरतपासणी करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला राहतील. 
दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र बाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक १४.०९.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अनुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व 
प्रमाणपत्र वितरणासाठी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


&. वयोमर्यादा :- दिव्यांग व्यक्तीसाठी शासन सेवा प्रवेशासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दिनांक १६ जून २००१ या झासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेली कमाल वयोमर्यादा कायम 
ठेवण्यात येत असून ती वय वर्षे ४५ इतकीच राहील. 


७. बिंदूनामावली (रोस्टर) राखणे :- प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने त्यांच्या आस्थापनेवरील 
प्रत्येक संवर्गासाठी दिव्यांग व्यक्ती सरळ सेवा भरतीच्या पदासाठी १०० बिंदू नामावलीची स्वतंत्र 
नोंदवही ठेवावी. यापूर्वी ३ % आरक्षणाप्रमाणे दिव्यांग व्यक्‍तीसाठी बिंदू नामावलीतील बिंदू क्रमांक १, 
३४ व ६७ निश्चित करण्यात आले होते. परंतु आता दिव्यांगाच्या ४ वर्गवारी असल्याने व बिंदूनामावली 
राखण्यास सुसूत्रता यावी म्हणून बिंदू क्रमांक १, २६, ५१ व ७६ बिंदू निश्चित करण्यात येत आहेत. 


वरील बिंदूंची विभागणी खालील ४ गटात करण्यात यावी. 


गट १ बिंदू क्रमांक १ते २५ 

गट २ बिंदू क्रमांक २६ ते ५० 

गट ३ बिंदू क्रमांक ५१ ते ७५ 

गट ४ बिंदू क्रमांक ७६ ते १०० 

बिंदू क्रमांक १, २६, ५१, ७६ दिव्यांगासाठी निश्चित करण्यात येत असून, त्यावर दिव्यांगाच्या 

प्रकारानुसार त्यांच्यासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदावर दिव्यांग व्यक्‍तीच्या क्रमांकावर त्यांच्या 
प्रवर्गानुसार त्यांचा बिंदू निश्चित होत असेल तेथे त्यांचा समावेश करण्यात यावा. एखाद्या पदासाठी 
दिव्यांगाचा कोणताही एकच प्रकार सुनिश्चित असल्यास गट १ मधील बिंदू पासून सुरूवात करावी. 
एकापेक्षा जास्त प्रकारातील पदे सुनिश्चित असल्यास १) अंध/अल्पद्ृष्टी 2) कर्णबधीरता अथवा ऐकु 
येण्यातील दुर्बलता ३) अस्थीव्यंगता / मेंदुचा पक्षघात (Cerebral Palsy) कुष्ठरोग मुक्‍त (leprosy 
cured) / शारीरिक वाढ खुंटणे (dwarfism) / आम्ल BBA (acid attack victims)/ स्नायुविकृती 
(muscular dystrophy) ४) स्वमग्नता (॥७॥)/मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता 
(Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (specific learning ०5890॥)/मानसिक आजार 
(mental illness) 4) वरील १ ते ४ मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व 
असणाऱ्यांसाठी या क्रमाने आळीपाळीने आरक्षित राहील याची खातरजमा करावी. 


जरी बिंदू क्रमांक १,२६,५१,७६ दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षित असले तरी उक्त बिंदूवर त्यांचा 
समावेश होत नसल्यास त्यांच्यासाठी आरक्षित गटातच त्यांना दर्शविण्याची दक्षता संबंधित आस्थापना 
अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. एखाद्या वेळी गट १ मधील १ ते २५ बिंदू वर काही कारणास्तव उमेदवाराचा 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ 


समावेश करणे BEY होत नसल्यास गट २ मधील दोन बिंदूंचा सुयोग्य वापर करण्यात यावा. म्हणजेच 
एका गटात बिंदू राखीव ठेवणे काही कारणास्तव शक्‍य न झाल्यास तो पुढील गटात समावेश करणे 
आव्यक राहील. १०० बिंदू नामावली पूर्ण झाल्यास पुन्हा पहिल्या बिंदूपासून गणना सुरु करावी. बिंदू 
नामावलीचा नमुना “प्रपत्र अ” सोबत देण्यात आला आहे. 


८. दिव्यांगांसाठी आरक्षित पदे पुढील भरती वर्षात ओढणे व अंतर्गत परिवर्तनाने पदभरती करणे :- 


(१) एखादया भरतीवर्षात विहीत दिव्यांगत्व असलेली पात्र दिव्यांग व्यक्‍ती उपलब्ध झाली नाही तर 
त्या दिव्यांगाच्या प्रकारासाठी आरक्षित जागेचा अनुशेष पुढील भरती वर्षासाठी पुढे ओढण्यात यावा. 
ती जागा इतर कोणत्याही उमेदवारांमधून भरण्यात येऊ नये. जर पुढील भरती वर्षातही विशिष्ट 
दिव्यांग प्रकारासाठी आरक्षित पदासाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर अन्य दिव्यांग 
प्रकारातून अंतर्गत परिवर्तनाने पद भरती करावी. अंतर्गत परिवर्तनातून पद भरती करण्यात आल्यास 
आरक्षणाने पद भरण्यात आले असे समजावे. अंतर्गत परिवर्तनानेही सदर पद भरणे शक्‍य न झाल्यास 
सदर पद दिव्यांगा व्यतिरिक्त इतर उमेदवारांमधून भरण्यात यावे. वरीलप्रमाणे इतर पर्याय उपयोगात 
आणण्यासाठी पद भरतीची जाहिरात देतांना मागील वर्षातील अनुशेषाची पदे भरतांना सुयोग्य 
उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अंतर्गत परिवर्तनाने पद भरती करण्यात येईल व तेही शक्‍य न झाल्यास 
सदर पद दिव्यांगा व्यतिरिक्त इतर उमेदवारांमधून भरण्यात येईल असे स्पष्टपणे नमूद करावे. 


(२) प्रत्येक भरती वर्षात दिव्यांगांसाठी विहित आरक्षणानुसार पद भरतीमध्ये आरक्षण ठेवावे. असे 
करताना मागील भरती वर्षातील अनुदोषाच्या जागा प्रथम भरण्यात याव्यात व चालू भरती वर्षाच्या 
जागा भरणे शक्‍य नसल्यास पुढे ओढण्यात येतील याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीत करावा. 


९. दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश :- दिव्यांग व्यक्तींसाठी ठेवण्यात आलेले आरक्षण हे समांतर 
आरक्षण आहे. समांतर आरक्षण हे सामाजिक व खुला या दोन्ही भागात विभक्त होणारे आरक्षण आहे. 
परंतु दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदे खुला किंवा सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात दर्शविण्यात येत 
नाहीत. दिव्यांगासाठी राखीव पदे वेगळी दर्शविण्यात येतात. दिव्यांगासाठी आरक्षित पदावर 
गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा GAAS तो ज्या प्रवर्गाचा आहे त्या प्रवर्गातून करण्यात 
येतो. जसे अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा असल्यास त्यासाठी विहित केलेल्या बिंदूवर समाविष्ठ 
करावे तसेच अनुसूचित जमातीचा उमेदवार असल्यास त्यासाठी विहीत केलेल्या बिंदूवर त्याच्यासाठी 
निश्चित करण्यात आलेल्या बिंदूवर व उमेदवार खुला असल्यास खुल्याच्या बिंदूवर दर्शविण्यात यावा. 
परंतू जेव्हा सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातील अथवा खुला प्रवर्गातील एखाद्या उमेदवाराची निवड 
झाल्यास व त्या प्रवर्गाचा बिंदू रिक्‍त नसल्यास भविष्यात त्याच्या प्रवर्गाच्या रिक्‍त होणाऱ्या बिंदूवर 
त्याचा समावेश करण्यात यावा. अन्य बिंदूवर त्याचा समावेश करण्यात येवू नये. 


१०. पात्र दिव्यांग उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास निकषात सुट देणे :- दिव्यांगासाठी आरक्षित 
जागेसाठी पात्र उमेदवार मिळत नसल्यास दिव्यांग आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांना विहित करण्यात 
पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ 


आलेल्या अटी व adel सुट देऊन करता येईल. परंतु असे करताना विहित अपंगत्वाच्या प्रमाणात 
कोणतीही सुट देता येणार नाही. सुट देण्यात आलेल्या अटी व शरर्तीचा लाभ खुला व सामाजिक 
आरक्षण प्रवर्गातील सर्व उमेदवारांना एकसारखा देण्यात यावा. 


११. मागणीपत्र सादर करतांना निवड प्राधिकरणास सादर करावयाचे प्रमाणपत्र :- दिव्यांग 
अधिनियमातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करून पद भरती करण्यात यावी. यासाठी सोबत 
जोडलेल्या “प्रपत्र ब” मध्ये विहित नमुन्यात मागणीपत्र सादर करताना सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणीत 
करावे. तसेच प्रथम नियुक्तीच्या वेळी नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी संबंधित उमेदवार दिव्यांगासाठी विहित 
करण्यात आलेल्या टक्केवारीत अपंगत्व असल्याची खात्री करून आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र 
असल्याचीही खातरजमा करील. 


१२. केंद्र शासनाने दि. १५.०१.२०१८ च्या कार्यालयीन आदेझात दिव्यांगांसाठी पदोन्नतीमध्ये 
आरक्षणाची तरतूद ठेवलेली नाही. परंतु दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ मध्ये संबंधित राज्य 
शासनास पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबतचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. राज्य शासन नेहमीच केंद्र 
शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करत आले आहे. केंद्र शासनाने सन १९९८ मध्ये दिव्यांगांना गट 
कव डच्या पदावर पदोन्नतीसाठी आरक्षण दिले होते. राज्य शासनाने त्याची अंमलबजावणी दिनांक 
५/०३/२००२ च्या शासन निर्णयान्वये केली आहे. तेव्हा गट क व ड च्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना 
पदोन्नतीसाठी उक्त तरतूद जशीच्या तशी सुरू राहतील. गट अव ब च्या पदावरील पदोन्नतीसाठी 
आरक्षण विहित करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या निर्णयानंतर यथावकाश घेण्यात येईल. 


हे आदेश शासकीय / निमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, महामंडळे, मंडळे, शासन 
अनुदानित संस्था व ज्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्याचा अधिकार शासनास आहे अशा सर्व संस्था व 
सेवा यामधील नियुक्त्यांसाठी लागू राहतील. 


सदर झासन निर्णय महारष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५२८१४४२२८४९०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Tikaram Waman : 


254. 


e 
shtra, ou=General 

ion Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
7a9d6b23c34fddbfesf6f6 1 89c08328de56af131faf7d6c0 


०1490: 1436, 
serialNumber=9395c596b57a69fe041 09b8c8191e7389cffSeda3facl 
a r a e 6c6f8263be7fbbd319d, cn=Tikaram Waman Karpate 
Date: 2019.05.29 14:59:30 +05'30' 
(टि.वा.करपते) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-३२ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ 


२. मा. सर्व सन्माननिय विधानसभा/ विधानपरिषद,व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य 
३. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई- 32 

४. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

५. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 

६. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान परिषद) विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान सभा) विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
८. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

९. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

१२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

१३. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

१४. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई. 

१५. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१८.उप सचिव (आस्थापना शाखा), सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुबई-३२ 

१९. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२०. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२१. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई- ४०० ०३२. 

२२. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई-४०० ०३२. 

२३. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, 
२४. सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, 
२५. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 

२६. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

२७. विधीमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 

२८.सर्व महामंडळे , मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
२९. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य, 

३०. निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ 


(सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ, दि. २८ मे, २०१९ सोबतचे सहपत्र) 


प्रपत्र अ 


दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार दिव्यांगाच्या पद भरतीची माहिती ठेवण्यासाठी 


बिंदूनामावलीचा विहित नमुना 
भरती | पदाचे | रोटेशन । बिंदू  । दिव्यांगाच्या खालील विविध | आरक्षित ।|ज्या नियुक्‍त | aT 
वर्ष  ।नाव | क्रमांक क्रमांक | प्रकारांपैकी विहित दिव्यांगत्व | किंवा व्यक्‍तीची | करण्यात 
असलेल्या व्यक्तीसाठी | अनारक्षित । नियुक्ती । आलेल्या 
सुनिश्चित करण्यात आलेले | (आरक्षित करण्यात =| व्यक्तीचा 
आहे काय असल्यास | आली अ, ब, क, 
अ |g | क '(डवड) ज्या त्याचे नाव | ( व इ) 
सुनिश्चित ।व मधील 
प्रकारासाठी । नियुक्तीचा | प्रकार 
आरक्षित दिनांक 
असेल तो 
गट नमूद 
करावा) 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ 


(सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ, दि. २८ मे, २०१९ सोबतचे 
सहपत्र) 


प्रपत्र - ब 


मागणीपत्रासोबत सादर करण्याचे प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, दिव्यांग अधिनियम २०१६ जो दिनांक १९/०४/२०१८ रोजी 


अंमलात आलेला आहे. त्यामधील तरतुदीनुसार दिव्यांग व्यक्तीसाठी विहित करण्यात आलेल्या 


आरक्षणाच्या काटेकोर अंमळबजावणीची काळजी घेवून हे मागणीपत्र पाठविण्यात येत आहे. 


सोबतच्या मागणीपत्रात देण्यात आलेली Rad पदे हे बिंदू क्रमांक --- वरील चक्री क्रमांक --- मधील 


१०० बिंदूनामावलीतील रोस्टरमधील ----- इतकी Rad पदे विहित दिव्यांग असलेल्या व्यक्तीसाठी 


आरक्षित आहे. 


सक्षम नियुक्ती प्राधिकारी 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


